सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या 
अधिनस्त कार्यासनांचे विषयानुसार 
नामकरण करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.३८१/१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३३ 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ : शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.३८१/१९, दिनांक १८.१०.२०२३ 


शासन पूरकपत्र : प्रशासकीय कामकाजाच्या सुलभतेच्या दृष्टीने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सामान्य 
प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या अधिनस्त एकूण ६९ कार्यासनांचे त्यांच्या विषयांप्रमाणे नामकरण करण्यात आले 
आहे. कार्यासनांची सदर नवीन नावे केवळ मराठी भाषेमध्ये निश्चित करण्यात आली आहेत. 


प्रशासकिय कामकाजाच्या दृष्टीने कार्यासनांची इंग्रजी भाषेतील नावे देखील आवश्‍यक असल्याने 
सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या अधिनस्त एकूण ६९ कार्यासनांची इंग्रजी भाषेतील नावे सोबतच्या 
“जोडपत्र ब” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विहित करण्यात येत आहेत. सदर “जोडपत्र-ब” चा समावेडा 
संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२४१५४८०८२००७ हा आहे. हे पूरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DILIP NANDKUMAR 0६54740 


E 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=04b1da429ec9f808e2f1 42fb8df848a9c440a68828f95757 le8bbc5 
rashtra, 


3318e3a6f, postalCode=400032, st=Maharash 
seri 


lumber=9A444B962C8442B754FC8343183DBEA1519A71F4D0CDOA, 


‘Mah 
rialNumbs 
SCCA8BF9534EF3A0A8, cn=DILIP NANDKUMAR DESHPANDE 


Date: 2024.01.24 15:47:32 +05'30' 


(दिलीप देशपांडे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व कार्यासने, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवड नस्ती / कार्यासन-१९. 


“जोडपत्र-ब” 


सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या अधिनस्त कार्यासनांचे विषयानुसार नामकरण 


अ.क्र. | कार्यासन कार्यासनाचा मुख्य विषय कार्यासनाचे | कार्यासनांचे नाव 
नवीन नाव (इंग्रजी) 
(मराठी) 
(१) (२) (३) (४) (५) 
(यी. !] a oe मुख्य सचिव कार्यालय मुसका 050 
षु विशेष कार्यकारी अधिकारी विकाअ OSD 
नि माहितीचा अधिकार माहिती RTI 
9 विधानमंडळ कामकाज समन्वय-१ Cordn-9 
4 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मळोआ MPSC 
& अखिल भारतीय सेवा प्रवेश नियम भाप्रसे-३ ॥७5-३ 
७ ९-अ | भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या भाप्रसे-४ ॥७5-४ 
प्रशासकीय बाबी 
८ | भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या भाप्रसे-१ ॥७5-१ 
आस्थापनाविषयक बाबी 
९ १०-अ | महाराष्ट्र संवर्गातील भाप्रसे अधिकारी- भाप्रसे-२ IAS-2 
विभागीय चौकशी / न्यायालयीन प्रकरणे 
| ao ० | a. | q विभागीय चौकशी विचौ-१ DE-9 
शि डि ११-अ | प्रादेशिक विशोष चौकशी अधिकारी विचौ-२ DE-2 
१२ १२ सेवाभरती नियम / पदोन्नती नियम सेवा-१ Ser-4 
(सेवा-१) 
१३ १२ सेवाभरती नियम / पदोन्नती नियम सेवा-२ Ser-2 
(सेवा-२) 
१४ १२ सेवाभरती नियम / पदोन्नती नियम सेवा-३ Ser-3 
(सेवा-३) 
१५ १२-अ | प्रशिक्षण धोरण व समन्वय प्रशि-४ Traing-8 
१६ 92-4 । महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था प्रशि-५ Traing-4 
१७ सीपीटीपी | एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण धोरणात्मक प्रशि-१ Traing-9 
बाबी 
१८ । सीपीटीपी- | गट-अ परिविक्षाधिन अधिकाऱ्यांच्या WRI-2 Traing-2 
अ नियुक्‍तीविषयक बाबी 
१९ । सीपीटीपी- | गट-ब परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या प्रश्ि-३ Traing-3 
ब नियुक्‍तीविषयक बाबी 
२० १३ आस्थापना मंडळ आस्थामं EstBd 
२१ १३-अ | AERTS दुय्यम सेवा निवड मंडळ सेवा-४ Ser-8 
२२ १४ मंत्रालयीन संवर्ग (गट-अ) प्रजा-१ Adm-94 
23 १४-अ  । मंत्रालयीन संवर्ग (गट-क) प्रजा-> Adm-3 
२४ १४-ब ॒ । मंत्रालयीन संवर्ग (गट-ब) प्रा-२ Adm-2 
२५ १५ लोकायुक्त कार्यालय आस्थापना BPS LOKAY 
२६ १६-अ  । समांतर आरक्षण आरक्षण-१ Reserv-9 
२७ १६-ब॒ । सामाजिक आरक्षण (मागासवर्ग कक्ष) आरक्षण-२ Reserv-2 


अ.क्र. | कार्यासन कार्यासनाचा मुख्य विषय कार्यासनाचे | कार्यासनांचे नाव 
नवीन नाव (इंग्रजी) 
(मराठी) 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२८ १६-क | सामाजिक आरक्षण (मागासवर्ग कक्ष) आरक्षण-३ Reserv-3 
28 १७ विभागीय परीक्षा विभाप DepEx 
30 HRMS । मानव संसाधन व्यवस्थापन मासंव्य HRMS 
३१ १८ रचना व कार्यपध्दती रवका-१ O&M-4 
32 q¢-31 | शासन कार्यनियमावली रवका-२ 0 &M-2 
३३ १९ सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) ची आस्थापना आस्था-१ Est-9 
३४ १९-अ | वैयक्तिक अग्निमे / समन्वय आस्था-२ Est-2 
34 १९-ब॒ । वेतननिश्चिती, daa पडताळणीचे आक्षेप आस्था-३ Est-3 
३६ २०-अ । राजभवन राजभ RAJBH 
319 २१ मंत्री आस्थापना मंआस्था-१ MEst-4 
३८ २१-अ = | मंत्री आस्थापनेची गृह व्यवस्था मंआस्था-२ MEst -2 
३९ २१-रोख । मंत्री आस्थापनेची रोख शाखा मंआस्था-३ MEst -3 
४० २२ मंत्रालयीन / कार्यालयीन जागा वाटप निवास-१ Accomd-49 
४१ २३ निवास व्यवस्था नियंत्रक निवास-३ Accomd-3 
४२ २३-अ | शासकीय निवासस्थान वाटप निवास-२ Accomd-2 
४३ २४ सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) चे गृह गृहव्य HKP 
व्यवस्थापन 
४४ २५ सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) चे अर्थसं Bud 
अर्थसंकल्पविषयक कामकाज 
४५ २६ सामान्य प्रशासन विभाग (खुद) ची रोख शाखा रोखशा Cash 
४६ २७ नोंदणी शाखा नोंदशा | Reg 
४७ २८ माजी सैनिक कल्याण योजना मासैक Ex-Serv 
४८ २८-अ | विमानचालन संचालनालय विमान-१ AVI-9 
४९ २८-ब | राष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक धोरण विमान-२ AVI-2 
Yo 28 जयंती / पुण्यतिथी जपुक ANNI 
44 29-3 «| ha सरकार व अतिमहत्वाच्या व्यक्‍तींचे समन्वय-२ Cordn-2 
पत्रव्यवहार 
42 30 वाणिज्य दुतावास पत्रव्यवहार राशि-१ Proto-9 
43 39 (राशि) | राजशिष्टाचार राशि-२ Proto-2 
५४ | ३१ (झापसे) | शासकीय परिवहन सेवा व राजशिष्टाचार राठशि-३ Proto-3 
रोखशाखा 
५५ ३३ मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय निवडणूक Electn 
५६ ३४ माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालय-धोरण मावज-१ | &PR -१ 
समन्वय, अर्थसंकल्पविषयक बाबी 
प्‌ ३४-अ | माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मावज-२ |& PR -२ 
आस्थापना विषयक बाबी 
ष्ट ३६ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सीमाप्र MKBD 
48 ३७ राज्य निवडणूक आयोग रानिआ SEC 
६० ३८ महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मप्रन्या MAT 


अ.क्र. | कार्यासन कार्यासनाचा मुख्य विषय कार्यासनाचे | कार्यासनांचे नाव 
नवीन नाव (इंग्रजी) 
(मराठी) 

(१) (२) (३) (४) (५) 

६१ ३९ माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय मावतं IT 

६२ | स्वासैक-१ | स्वातंत्र्य सैनिकांशी संबंधित निवृत्तीवेतन स्वासैक-१ FF-9 
विषयक धोरण 

६३ | स्वासैक-२ | स्वातंत्र्य सैनिकांची केंद्र / राज्य शासन स्वासौक-२ FF-2 
निवृत्तीवेतन विषयक बाबी 

६४ | स्वासैक-३ | स्वातंत्र्य सैनिकांची केंद्र / राज्य शासन स्वासौक-३ FF-3 
निवृत्तीवेतन विषयक बाबी 

६५ विप्रक । विशेष प्रकल्प कक्ष विप्रक SPC 

६६ साविस । सामाजिक विकास समन्वय साविस SDC 

६७ साअ-१ । सादरकर्ता अधिकारी-१ साअ-१ SEO-9 

६८ साअ-२ । सादरकर्ता अधिकारी-२ साअ-२ SEO-2 

६९ लोदिक | लोकशाही दिन, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा लोदिक LokDn 


हक्क आयोग 


